केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा (प्राथमिक 
शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक 
शिक्षण ) कार्यक्रमासाठी दुसरा हप्त्याचा 
(सर्वसाधारण हिस्सा) निधी वितरीत 
करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३ 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 

२) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश क्रमांक: F.No-W-2/2022-1S- 
92/IS.9 (GEN), दि. 30/03/2023 (४पत्रे). 

३) राज्य प्रकल्प Wales, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप 
/लेखा-२/२ Inst /Ele,Sec,TE/Rec, Non Rec/ (SAP, GEN, SC, ST) निधी 
मागणी/२०२२-२३/१०४०, दि.३०/०३/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील 
पत्रान्वये समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण,माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण ) कार्यक्रमासाठी केंद्र 
हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. wo शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण,माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण ) योजनेसाठी केंद्र व राज्य 
शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्यो ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ३०.०३.२०२३ 
रोजीच्या आदेशान्वये समग्र शिक्षा योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकासाठी रू. २०१,५२,५५,०००/- 
इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्स्याचा निधी 
रू.१३४,३५,०३,३३३/- इतका येतो. 


३. नियोजन विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय- 


केद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेसाठी उपलब्ध करून दिलेला केंद्र हिस्सा 
व त्यास समरूप राज्य हिस्सा निधी खाळीळ विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ भाग-१/एस.डी-१ 


संचालक,समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे समग्र शिक्षा 
योजनेच्या अमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. समग्र शिक्षा योजनेसाठी करावयाच्या उपरोक्‍त तरतूदींचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील 
खालील प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रामणे सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष सन २०२०-२३ वर्षात वितरीत तरतूद 
सुधारित अर्थसंकल्पित (रक्‍कम - रूपये) 
तरतूद 
=a २ ३ ४ 
श्‌ "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.९०४,१९,८८,००० । रू.२०१,५२,५५,०००/- 
शिक्षण,१०६-शिक्षक व इतर 


सेवा,(००)(००)(०२) समग्र शिक्षा अभियान, 
(सर्वसाधारण) समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा go टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ |६२१)" 


२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.४४६,६१,४८,०००/- | रू. १३४,३५,०३,३३३/- 
शिक्षण,१०६-शिक्षक व इतर 
सेवा(००)(००)(०१),समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 1692)" 


एकूण (अ--ब) रू. ३३५,८७,५८,३३३/- 


३. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत प्रथमता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून खर्च होणाऱ्या 
बाबींचा निधी व ज्याची प्रतिपूर्ती केंद्रशासनामार्फत करण्यात येते अशा घटकांचा निधी राज्याच्या 
एकत्रित निधीत प्रथमत: प्राध्यान्याने जमा करण्याची कार्यवाही राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र 
शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई करावी. 


४. समग्र शिक्षा योजनेमधील सर्व खर्च हा Singe Nodal Account (SNA) मधून करण्यात 
यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.०४/०४/२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व बाबींची 
पूर्तता होत आहे. 


७. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.३०/०३/२०२३ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२२-२३ या वर्षाच्या वार्षिक कार्ययोजना व 
अंदाजपत्रकास प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केल्याप्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेतील 
आवर्ती/अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 


८. सदर खर्च वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि. ०४/०४/२०२२ मधील सूचनांनुसार 
करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ भाग-१/एस.डी-१ 


(लेखा/रोखझाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी 
“ तर सह/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे.सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून अटी व शर्ती सदर शासन 
निर्णयामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे आहेत.यापूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहेत. 


९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७५/१४७१, दि.३१.०३.२०२३ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४२८/व्यय-५, दि. ३१.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२१५०१८२१२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH UMESHRAO : 


GAIKWAD ‘ 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) & आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५ राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
८) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
९) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१०) अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई 


वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१४ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५७ निवड नस्ती (एस.डी.१. 


) 

११) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


